उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हिडी-०१२०/प्र.क्र.४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ डिसेंबर २०२० 


वाचा- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दि.७.८.२०२० 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप अधिसूचना दि.२८.४.२०१५, 
दि.१६.७.२०१५, दि.१५.६.२०१७ व दि.१९.७.२०१७ 

शासन आदेश- 

मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावरील अधिकाऱ्यांना 
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावर संदर्भाधीन दि.७.८.२०२० चे शासन निर्णयान्वये पदोन्नती 
देण्याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अधिका-याचे नाव महसुली विभाग पदस्थापना 


श्री. खंडेराव देशमुख नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपुर (शहर) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप अधिसूचना दि.२८.४.२०१५, 
दि.१६.७.२०१५, दि.१५.६.२०१७ व दि.१९.७.२०१७ मधील तरतुदीनुसार पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून, तात्काळ 
कार्यमुक्त व्हावे व पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०८१५२२३७८७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KADAM DATTATRAY | 
HANMANT प 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७ AD Oo 


शासन आदेशा क्रमांक: एमव्हिडी-०१२०/प्र.क्र.४/परि-४ 


५. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

६. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
७. संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

qo. ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. निवडनस्ती/परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


